जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, गडचिरोली, अकोला, 
धुळे, जळगाव, अहमदनगर, व वर्धा व त्यांचे 
नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये फायर ऑडीटविषयक 
उपाययोजना करण्यासाठी निधि उपलब्ध करुन 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(२)/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः संकीर्ण २११७/प्र.क्र.१२२/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : संकीर्ण १८१७/प्र.क्र.१२३/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : संकीर्ण १११७/प्र.क्र.२६/का.१२, 
दिनांक ११ जुले, २०१९ 

४ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०२१७/११७/प्र.क्र.६२/का.११, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

५ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/का.११, 
दिनांक २७ मे, २०१९ 

६ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/का.११, 
दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ 

७ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : संकीर्ण २५१७/प्र.क्र.२२/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

८ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९ ऑगस्ट, 
२०२२ 

९ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (९) येथे नमूद शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक १४ 
ऑक्टोबर, २०२२ प्रशासकीय कारणास्तव अधिक्रमित करण्यात येत आहे. सुधारीत शासन निर्णय 
खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT 2OQY/T.H.20%(2/H1.92 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (९) येथे नमूद शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक १४ 
ऑक्टोबर, २०२२ प्रशासकीय कारणास्तव अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, गडचिरोली, अकोला, धुळे, जळगाव, अहमदनगर व वर्धा आणि 


त्यांच्या नियंत्रणाखाळील न्यायालयीन इमारतींमध्ये aera यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक 
उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील तक्त्यात अ.क्र. (३) येथील 


रकान्यात नमूद रक्कमेची रुपये १९,५७,८६,२८४/- (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी सत्तावन्न लक्ष शहाऐंशी 
हजार दोनशे चौ-याऐंशी फक्त) पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे :- 


अ. न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत नियंत्रक 
क्र. मान्यता देण्यात । वितरीत करावयाची | अधिकारी 
आलेली रक्‍कम रक्‍कम संकेतांक 
(रुपये) (रुपये) 
शि २ ३ —— लचा षु 
। जिल्हा व सत्र न्यायालय | २,०६,२४,६४८ ४१,२४,९३०.० J 0033 
नागपूर व नियंत्रणाखालील 
सुयोग इमारत आणि पारशिवनी 
या न्यायालयीन इमारती 
२ जिल्हा व सत्र न्यायालय | ४,६०, २२,००० ९२,०४,४००.० J 003§& 
गडचिरोली व नियंत्रणाखालील 
आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, 
चामोर्शी, अहेरी व सिरोंचा या 
न्यायालयीन इमारती 
3 ।जिल्हा व सत्र न्यायालय 94,019,643 3,09,430.0 J 0090 
अकोला यांच्या जुन्या 
न्यायाळयीन इमारती 
7 जिल्हा व सत्र न्यायालय Yos | १,२७,०८,२३८ २५,४१,६४७.० J 0020 


येथील नवीन न्यायालयीन 
इमारत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(२/का.१२ 


अ. न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत नियंत्रक 
क्र मान्यता देण्यात | वितरीत करावयाची | अधिकारी 
आलेली रक्‍कम रक्‍कम संकेतांक 
(रुपये) (रुपये) 
५ जिल्हा व सत्र न्यायलय । ६,६२,०८,४९६ १,३२,४१,६९९.० J 0024 
जळगाव व त्यांच्या 


अधिपत्याखालील भुसावळ, 
अमळनेर, मुक्ताईनगर, रावेर, 
यावल, चाळीसगाव, पाचोरा, 
जामनेर, एरंडोळ, चोपडा, 
पारोळा, बोदवड व भडगाव 


येथील न्यायालयीन इमारती 
६ जिल्हा व सत्र न्यायालय |  ८५,८०, ६०९ १७,१६,१२२.० J ००२२ 
अहमदनगर यांच्या 


अधिपत्याखालील राहुरी, 
aad, नेवासा, पार्थर्डी, 
कर्जत, पारनेर, संगमनेर, 
अकोले, जामखेड, श्रीगोंदा, 
श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, 
वरिष्ठ न्यायालय अहमदनगर व 
कनिष्ठ न्यायालय अहमदनगर 
येथील न्यायालयीन इमारती 


७ ।जिल्हावसत्र न्यायालयवर्धाव| ४,०१,३४,६४० देवर ९२० ०००३२ 
त्यांच्या नियंत्रणाखालील सेलू, 
अल्िपूर, देवळी, सेवाग्राम, 
कारंजा, समुद्रपूर, आर्वी, 
पुलगाव व हिंगणघाट येथील 
न्यायालयीन इमारती 


एकूण १९,५७,८६,२८४ ३,९१,५७,२५६.० 


२. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त तक्त्यातील नमूद कामांकरीता प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेल्या रक्‍कमेपैकी २०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि नियंत्रक अधिकारी, संबंधित 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT २०२२/प्र.क्र.२०१(२/का.१२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयांसाठी 
आवश्यक तो खर्च उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९११/२०२२/व्यय-५, दिनांक 


२०.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०३११५११०१६३१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NITIN V 
JIWANE 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND: 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa5 2b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4 
71400fbcfb074e051, 
pseudonym=00D295F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
serialNumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F008 
92E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2022.10.31 15:14:01 +05'30' 


(नि. वि. जिवने) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 


२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर / गडचिरोली / अकोला / धुळे/जळगाव/ 


अहमदनगर / वर्धा 


३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 


४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली/अकोला / धुळे/जळगाव/अहमदनगर 


/वर्धा 


५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 
६. विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 


७. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


